कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ मार्च, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पूणे/का-२/रेशा/०७/४४४/२०२०, दि.०४/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची  दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
a ORT ६ पासून जयसिंगपूर नांदणी | इतर जिल्हा | (०/००ते 98/00) १४.०० | प्रमुख 
शिरढोण ते अब्दुललाट रस्ता. मार्ग ४१ १४.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
मार्ग-१०५ 
२. ओमकारेश्वर मंदीर ते usa कोंडीग्रे ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ६/००) ११.०० । प्रमुख 
धर्मनगर कल्याणवाडी चिपरी ते ग्रामा । मार्ग १० ६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
4 OT मिळणारा रस्ता. मार्ग-१ 
ी ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/००) प; 
८६ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/००) 
मार्ग १४९ २.०० कि.मी. 
रा.म.मा.क्र. | ०.८००कि.मी. 
१६६ (ओव्हरलॅप लांबी) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


इचलकंरजी नाक्‍्यापासून (प्रजिमा?) | इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/००) १५.०० । प्रमुख 
टाकवडे नांदणी आडकेवाडी ते मार्ग ४४ ९.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
रा.मा.२०० ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते §/00) मार्ग-१०७ 
५५ ६.०० कि.मी. 
TRIAL पासून कोंडीग्रे जांभळी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/००) १२.०० | प्रमुख 
टाकवडे अब्दुललाट रस्ता. मार्ग ४३ १२.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
मार्ग-१०८ 
एकूण ५२.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१८२९.८९६--५२.००) म्हणजेच १८८१.८९६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१७५२.५७५-३५.००) म्हणजेच 
१७१७.५७५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (४३५५.०८६-१७.००) म्हणजेच ४३३८.०८६ कि.मी. इतकी होईल. 
सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१२२८३७६६१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
री g £8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil ४. 
Date: 2020.03.02 12:34:14 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३०/नियोजन-२ 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


) 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


